चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण 

व संशोधन परिषद, पुणे यांना सन २०१८-२०१९ 

या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित तरतूदीचे अनिवार्य 
योजनांचे उर्वरित अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक -मफुकृवि-१७९९/प्र.क्र.१७४/२०-अे, 
दिनांक १८/१२/२०००, 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१८/प्र.क्र.६८/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०२ एप्रिल, २०१८, 
३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - अंदाज-२०१८/ (प्र.क्र. ५५/१८)/२-अ, 
दिनांक ०६ एप्रिल, २०१८, 
४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक कृषिवि-३७१८/प्र.क्र.५३//७-अ, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०१८, 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक - २०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २७ जुले, २०१८, 
६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक पूरक - २०१८/प्र.क्र.१३५/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक ०५ डिसेंबर, २०१८, 
७) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक - अर्थसं - २०१७/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१९, 
८) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक - अंदाज-२०१९/ (प्र.क्र. ५५/१८)/२-अ, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त झासन निर्णय दिनांक १८/१२/२००० अन्वये सन २०००-२००१ या आर्थिक वर्षापासून 
राज्यातील कृषि विद्यापीठांना योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यासाठी सुधारित सहायक अनुदान सुत्र विहीत 
केले आहे. त्यानुसार राज्यातील चार कृषि विद्यापीठे आणि महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता “२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण* या मुख्य 
लेखाशीर्षाखाली “०१ पीक संवर्धन”, “०३ पशुसंवर्धन” व “oy मत्स्यव्यवसाय” या उपशीर्षांतर्गत 
०४ निवृत्तीवेतन विषयक खर्च, व ३६ सहायक अनुदान (वेतन) या बाबींकरीता तसेच ६२१६, 
गृहनिर्माणासाठी कर्जे या मुख्य लेखाशीर्षाखाली ५५, कर्जे व आगाऊ रकमा या बाबीखाली 
सन २०१८-२०१९ करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या १००% व ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
बाबीसाठी ९०% मर्यादेत (७9०%वगळून) सोबतच्या परिशिष्ट “अ” Helles विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
मंजुर केलेले रु.२६८,५९,६६,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे अडुसस्ट कोटी एकोन्नसाठ लाख सहासष्ट 
हजार फक्त) इतके अनुदान खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यास शासन मंजुरी 
देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


अटीव शर्ती 


१) कृषिविद्यापीठांनी व कृषि परिषदेने उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला 
निधी संबंधीत योजनेतील जी पदे / बाबी, योजनेतर योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता 
दिली आहे, त्या पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त 
असल्यामुळे अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहील्यास, सदर 
अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणा-या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 

२)  उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 
कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे 
मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

३) उपलेखाशिर्षनिहाय मंजूर योजनांचे व त्या अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदांचे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार व्यवस्थितरित्या गटनिहाय वर्गीकरण केले आहे किंवा कसे याची कृषि परिषदेने / 
विद्यापीठाने सखोल तपासणी करावी. सदर वर्गीकरणामध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही बदल करु 
नयेत. 

४ प्रशासकीय विभागाने निधीचे वितरण करतांना तसेच तो खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम 
पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त 
विभागाच्या दि.०२ एप्रिल, २०१८, दि.२७ जुले, २०१८, दि. ०५ डिसेंबर, २०१८ व दि.२५ जानेवारी, च्या 
परिपत्रकातील अटी व शतींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

५) या व्यतिरिक्त, या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस खरेदी करावयाच्या प्रस्तावासंदर्भातील 
कार्यवाहीबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या व येणा-या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

५) प्रत्येक गटामधील वितरीत केलेले सहाय्यक अनुदान आणि महसूली उत्पन्न त्या गटातील अनुज्ञेय 
बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी आणि विकास कामे करण्यासाठी उपयोगात आणावे. एका गटाचे सहायक 
अनुदान आणि महसूली उत्पन्न दुस-या गटातील योजनां / बाबींसाठी वर्ग करु नये. एखाद्या गटातील 
योजनेसाठी जास्त सहायक अनुदान वितरीत झाले असेल तर, पुढील निधीची मागणी करताना सदर 
जास्तीचे अनुदान विचारात घेऊन तेवढ्या कमी व अनुज्ञेय निधीची मागणी करावी. 


६) शासनाने मंजूर केलेल्या पदांपैकी जी पदे महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० मधील तरतूदीप्रमाणे भरळेळी आहेत व सदर पदे योजनेतर 
खर्चाने पुढे चाळू ठेवण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे, अज्ञा पदांच्या वेतन व भत्त्यांसाठीच विहीत 
अनुदान देय राहील. 

७ प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट/योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 

८) ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित 
कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनेतर/योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 
९) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर Hos सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत sear / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत 
आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 
किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, 


१०) शासनाने विद्यापीठाच्या काही नवीन योजनांना मान्यता देताना, सदर योजनेमधील पदे अंतर्गत 
समायोजनाने उपलब्ध करण्यास/भरण्यास मान्यता दिलेली आहे. यामुळे सदर नवीन योजनेसाठी नवीन 
पदे निर्माण झाल्यामुळे, ज्या योजनेतर / योजनांतर्गत मूळ योजनांमधील पदे अंतर्गत समायोजनाने नवीन 
योजनेकरिता वर्ग / उपलब्ध केली असतील, त्या मूळ योजनांमधील पदांचे वेतन व भत्यासाठी या 
आदेशान्वये वितरीत केलेला निधी खर्च करु नये. तसेच तिमाही अनुदानाची मागणी करताना, अज्ञा पदांचे 
वेतन व भत्त्यासाठी लागणा-या निधीची मागणी करु नये. 

११) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न 
वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

१२) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र 
कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९० आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १२९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 
वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

१३) सन २०१८-१९ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 
योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल सादर 
करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील शिल्लकीची 
प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आव्यक तेवढ्याच अनुदानाची मागणी करण्यात यावी. 

१४ नियमबाह्य योजना पदे आणि बाबींसाठी खर्च करु नये. 

१५) विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व arid 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

१६ सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपविभागीय 
कृषि अधिकारी, अहमदनगर, उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
अकोला, उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी व संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, 
पुणे यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यरत असलेले सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे या 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत स्तंभ क्र. ७ खाली मंजूर केलेले अनुदान 
शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर 
१९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे नियंत्रक व सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे 
यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 

१७ या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकात सोबतचे परिशिष्ट “अ” मधील 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्रमांक २ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक 
निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


हे आदेशा महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व वित्त विभागाने मंजुर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाज 
२०१८-१९ नुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०२११०८०८२४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gite Pratap ण णणायाणी” 
Ve Nn kat fa (0 sa br eae i ve sat गित 


Date: 2019.02.02 11:09:31 +05'30' 


(प्रताप व्य.गिते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/ विद्यापीठ अभियंता, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, 
कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 
५. कुलसचिव/नियंत्रक/विद्यापीठ अभियंता, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 

अकोला, 
६. सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
७. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर / दापोली / अकोला / परभणी, 
हे 
९ 


co AW AD -0 


. संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे-१, 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहूरी, 
जि.अहमदनगर, 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, दापोली / उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि.रत्नागिरी, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जि. अकोला, 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जि.परभणी, 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१६.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 
१८. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१९.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
२०.वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
२१.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २ओ / gst, कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२, 
२२.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. H.43/0-8, 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय, कृषि व og विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अ, दिनांक ०१/०२/२०१९ सोबतचे सहपत्र. 
(रुपये हजारात) 
अ. लेखाशीर्ष बाब आहरणव सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत वितरीत 
क्र. संवितरण करीता वितरीत केलेले | करावयाचे 
अधिकारी अर्थसंकल्पित अनुदान उर्वरित 
Ras अनुदान 
Es 2. 3. शिका ५. ६. W. : त. 1) 
अ) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा - अहमदनगर. 
०१) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन उपविभागीय १४४, ८३,९८ १०१, ३८,७९ ४३,४५,१९ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(००) (०१ म.फु.कृ.वि.ला ३१, सहायक अहमदनगर ११,७०,४५ ८,१९,३१ २,३४,०९ 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) | अनुदाने (वेतनेतर) 
(२४१५ ००२५) ३६, सहायक १९१,१८,८७ १३३,८३,२१ ५७,३५, ६६ 
अनुदाने (वेतन) 
एकूण | ३४७,७३,३० २४३,४१,३१ | 103, 98,98 
02) 03 पशुसंवर्धन 39, सहायक उपविभागीय १२,८४ ८,९९ २,५७ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य | अनुदाने (वेतनेतर) | कृषि अधिकारी, 
(००)(०१) म.फु.कृ.वि.ला ३६, सहायक अहमदनगर ३,४४,१८ २,४०,९३ १,०३,२५ 
सहायक अनुदान अनुदाने (वेतन) 
(अनिवार्य एकूण ३,५७,०२ २,४९,९२ १,०५,८२ 
(२४१५ ०१९७) 
८०, सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतन उपविभागीय ४,२०,७७ २,९४,५४ १,२६,२३ 
(००)(०२) महात्मा फुले कृषि विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
विद्यापीठाला ला कर्मचा-यांच्या अहमदनगर 
नो a= अंशदानाच्या aa एकूण न्ज्ञ्ळ 288,48 426,23 
ल्य अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(अनिवायी) 
(२४१५ १०२१) 
ब) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली, जिल्हा - रत्नागिरी. 
०४) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन | उपविभागीय ३१,९४,२१ २२,३५,९५ ९,५८, २६ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. | ३१, सहायक दापोली ३,६७,०० २,५६,९० ७३,४० 
वि. ला सहायक अनुदान =| अनुदाने (वेतनेतर) 
(अनिवार्य) ३६, सहायक ७४,२०,०७ ५१,९४,०५ २२,२६,०२ 
(२४१५ ००३४) अनुदाने (वेतन) 
एकूण | १९९,८१,२८ ७६,८६,९० ३२,५७,६८ 
०५) ०३ पशुसंवर्धन ०४, निवृत्तीवीतन | उपविभागीय २,८१,८० १,९७,२६ ८४,५४ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(००) (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. | ३१, सहायक दापोली ११,१४ ७,८० २,२३ 
वि.ला सहायक अनुदान । अनुदाने (वेतनेतर) 
(अनिवार्य) ३६, सहायक १,१५,७३ ८१,०१ ३४,७२ 
(२४१५ ०१७९) अनुदाने (वेतन) 
एकूण ४,०८,६७ २,८६,०७ १,२१,४९ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. क्र.५३/७-अे, 


अ. शशि बाब आहरणव सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत वितरीत 
क्र. संवितरण करीता वितरीत करावयाचे 
अधिकारी | अर्थसंकल्पित | केलेले अनुदान उर्वरित 
ग अनुदान 
हि २. ३. Fe षु. ६. | ७. | 
०६) ०५ मत्स्यव्यवसाय ०४, निवृत्तीवीतन । उपविभागीय २,५४,५४ १,७८,१८ ७६,३६ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(०० (०२) डॉ. बा. सा. को. कृ. वि. ३१, सहायक दापोली ४३,४५ ३०,४१ ८,६९ 
ला सहायक अनुदान अनुदाने (वेतनेतर) 
(अनिवार्य) ३६, सहायक ९,९२,२६ ६,९४,५८ २,९७, ६८ 
(२४१५ ०२४१) अनुदाने (वेतन) 
एकूण | १२,९०,२५ ९,०३,१७ ३,८२,७३ 
०७ ८०, सर्वसाधारण ०४, निवृत्तीवेतन उपविभागीय ३,६०, २९ २,५२,२० १,०८,०९ 
१२० ,इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
०१)(०० बाळासाहेब सावंत 
का a विद्यापीठाला दापोली 
कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या एकूण ३,६०,२९ २,५२,२० १,०८,०९ 
रकमेइतकी समतुल्य 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५ १०१२) 
क) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
०८) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीीतन । उपविभागीय ८९,३१,०१ ६२,५१,७१ २६,७९,३० 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च कृषि अधिकारी, 
(००) (०३) डॉ. पं. दे. कृ.वि. ला | “Sa सहायक अकोला १२,४२,२० ८,६९,५४ २,४८,४४ 
सहायक अनुदान अनुदाने 
(अनिवार्य) (वेतनेतर) 
(२४१५ ००४३) ३६ सहायक १३१,५१,६८ ९२,०६,१८ ३९,४५,५० 
अनुदाने 
(वेतन) 
एकूण | २३३,२४,८९ १६३,२७,४३ ६८,७३,२४ 
०९) ०५ मत्स्यव्यवसाय ३१, सहायक उपविभागीय १,२५ ८७ २५ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००) (०३) डॉ. पं. दे. कृ. वि. ला (वेतनेतर) अकोला 
सहायक अनुदान ३६, सहायक ३६,२० २५,३४ १०,८६ 
(अनिवार्य) अनुदाने 
(२४१५ ०२६८) (वेतन) 
एकूण ३७,४५ २६,२१ ११,११ 
१० ८०, सर्वसाधारण praca उपविभागीय २,४४,९२ १,७१,४४ ७३,४८ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य | ९४. निवृत्तीवेतन कृषि अधिकारी 
(००) (०५) डॉ.पंजाबराव विषयक खर्च अव ला 
देशमुख कृषि विद्यापीठाला एकूण 288,82 १७१७ 03,82 
कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या 
रकमेइतकी समतुल्य 
अंशदानाची रक्‍कम 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२४१५ १०५९) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७१८/प्र. H.43/0-3, 


अ. शशी बाब आहरणव सन २०१८-१९ | ७०% मर्यादेत वितरीत 
पड संवितरण करीता वितरीत करावयाचे 
अधिकारी अर्थसंकल्पित | केलेले अनुदान | उर्वरित 
CT अनुदान 
ke : 2. 3. fF ४. | ष्‌. ६. | ७. | 
ड) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, जिल्हा - परभणी. 
११) ०१ पीकसंवर्धन ०४, निवृत्तीवेतन उपविभागीय कृषि ६०,१५,९२ ४२,११,१४ १८,०४,७८ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य विषयक खर्च अधिकारी, 
(००)(०४ म. कृ. वि. ला. सहायक | ३१, सहायक अनुदाने परभणी ७,५७, ६० 4,30,32 949,42 
अनुदान (अनिवार्य) (वेतनेतर) 
(२४१५ ००५२) ३६, सहायक अनुदाने १०६५६,३२,६४ ७३,७२,८५ ३१:५९.9९ 
(वेतन) 
एकूण | १७३,०६,१६ १२१,१४,३१ ५१,१६,०९ 
१२) ०३ पशुसंवर्धन ३१, सहायक उपविभागीय ७,८३ ५,४८ १,५७ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने कृषि अधिकारी, 
(००(०४) म. कृ. वि. ला. (वेतनेतर) परभणी 
सहायक अनुदान ३६, सहायक २,०८,८६ १,४६,२० ६२,६६ 
(अनिवार्य) अनुदाने 
(२४१५ ०२०३) (वेतन) 
एकूण २,१६,६९ १,५१,६८ ६४,२३ 
८०- सर्वसाधारण निवृत्तीवेतन उपविभागीय ६,७९,८९ ४,७५,९२ २,०३,९७ 
२ संस्थांना सहाय्य ४, निवृत्तीवेतन कृषि अधिकारी 
१२०, इतर सं सहाय्य 9 q कृषि अधिकारी, 
(00) (०४) वसंतराव नाईक विषयक खर्च on 
मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला ue 
१३) कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या एकूण ६,७९,८९ ४,७५,९२ २,०३,९७ 
रकमेइतकी समतुल्य 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) 
(२४१५ १०४१) 
आ) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
१४) ०१ पीकसंवर्धन ३१, सहायक सहायक संचालक १,०३,४० ७२,३८ २०, ६८ 
१२०, इतर संस्थांना सहाय्य अनुदाने (लेखा-१) कृषि 
(००) (०५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व (वेतनेतर) आयुक्तालय, पुणे 
संशोधन परिषदेला सहायक 36, सहायक १८२८७ 432,28 ८६.२५ 
अनुदान अनुदाने 
(अनिवार्य) अनुद 
(२४१५ ००६१) (वेतन) 
एकूण २,९३,२४ २,०५,२७ ७७, ६३ 
इ) ६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्जे, कृषि विद्यापीठांच्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम 
६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, ५५, कर्ज व आगाऊ उपविभागी 82,83 28,90 92,093 
(00) (09) कृषि विद्यापीठांच्या कृषि अधिकारी, 
१८) | कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम अहमदनगर 
(६२१६ ०२०१) 
(महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी) 
६२१६, गृहनिर्माणासाठी कर्ज, उपविभागी ३४,०० २३,८० १०,२० 
(००) (09) कृषि विद्यापीठांच्या कृषि अधिकारी, 
१६) । कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रीम दापोली 
(६२१६ ०२०१) 
(डॉ.बा.सा.को.कृ.वि.दापोली) 
एकूण 93,83 43,40 22,83 
एकूण (अ--ब--क--ड--इ--ई) | ९०७,७१,२५ ६३५,३९,८७ | २६८,५९,६६ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


